सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या २०२० 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.३०६/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट,२०२० 
वाचा :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक :- सअब/ १०४/ 

५४/२०२०, दिनांक :- २४.०७.२०२० चे पत्र. 


शासन आदेठा :- 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण 
बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन, शासनमान्यते नुसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | सहायक सरकारी अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे बदलीने नियुक्तीचे ठिकाण 
नियुक्तीचे 
ठिकाण 
69. श्री. वामन तिमय्या कोळी पुणे पुणे लोहमार्ग 
२. श्री. राजेश नारायण श्यामसुंदर नागपूर भंडारा BEX 
३. श्री. सुनिलाल पेचरा पाडवी शिरपुर नंदुरबार जिल्हा 
४. श्री अनंत बापुराव चौधरी मोटार वाहन अहमदनगर शहर 
न्यायालय ,पुणे 
५. श्रीमती आम्रपाली विजयकुमार कस्तुरे लष्कर कोल्हापूर 
न्यायालय, पुणे 
६. ।सौ. क्रांती करीम ara लोहमार्ग वर्धा हहर 
न्यायालय 
७. श्रीमती निता रघुनाथ पसारकर मुंबई नागपूर 
८. सौ. शोभा दुर्गादास देशमुख मुदखेड परभणी शहर 
९. श्रीमती अनुप्रिती अशोक ढवळे तिवसा भातकुली जिल्हा अमरावती 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.3०६/पोल-१० 


२. संबंधित अभियोक्त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित 


सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांनी संचालक, अभियोग संचालनालय यांच्यामार्फत 


शासनासन चुकता सादर करावा. 


3 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०११४४५२५३२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


ha DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

| S h O [| hya mM fa O Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e 
8f9d61db36e6ca846c9e, 


B h a | e fa O serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 658426881 bc36b9 
68ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 
Date: 2020.08.11 14:48:13 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह-शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (गृह-ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय स्हाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष८ यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
शः 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२.संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


